महापार ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल 
प्रणालीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- डीपीपी-०११८/प्र.क्र.३८/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मे, २०१८ 


संदर्भ - १) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सीएफआर- 
१२११/प्र.क्र.१३/तेरा, दिनांक १५.१२.२०१७ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक :- डीपीपी-०११८/प्र.क्र.३८/पोल-१०, 
दिनांक ०५.०४.२०१८ 
३) संचालक, अभियोग संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक :- सअगोअ/१२८/८१७/ 
२०१८, दिनांक ११.०४.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
महापार (Maha PAR) या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणालीत सन 


२०१७-१८ पासून सर्व गट "अ" आणि गट "ब" (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने प्रस्तावित आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये संचालक, 
अभियोग संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयांकरिता पुढीलप्रमाणे, Organization Unit (OU) 
निश्चित करण्यात येत असून, प्रत्येक ou तील अधिकाऱ्यांचे (अधिकाऱ्यांच्या संख्येनुसार) 
कार्यमूल्यमापन अहवाळ तयार करणेसाठी अतिरिक्‍त परिरक्षकाची (Alternate Custodian) व 
प्राथमिक परिरक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदरचा तक्ता पुढीलप्रमाणे वाचावा :- 


अ. | Organization Unit (OU) प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षकाची 
क्र. (Primary Custodian) (Alternate Custodian) 
शि अभियोग संचालनालय, | सहाय्यक संचालक | संचालनालयातील आस्थापना 
मुंबई (प्रशासन) हाताळणारे प्रशासकीय 
अधिकारी 
2 | कोकण परिक्षेत्र कार्यालय, | उपसंचालक, कोकण | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
मुंबई परिक्षेत्र, मुंबई (संबंधीत उप संचालक 
कार्यालयातील) 
3 । पुणे परिक्षेत्र कार्यालय, पुणे | उपसंचालक, पुणे परिक्षेत्र, | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
पुणे (संबंधीत उप संचालक 
कार्यालयातील) 
४ । नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय, | उपसंचालक, नाशिक | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक (संबंधीत उप संचालक 
कार्यालयातील) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.३८/पोल-१० 


EEE RE. Gan GE i Vr a a 


५ | औरंगाबाद परिक्षेत्र | उपसंचाळक, औरंगाबाद | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
कार्यालय, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद संबंधीत उप संचालक 

कार्यालयातील) 

६ । अमरावती परिक्षेत्र | उपसंचालक, अमरावती | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
कार्यालय, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती (संबंधीत उप संचालक 

कार्यालयातील) 

७ । नागपूर परिक्षेत्र कार्यालय, | उपसंचालक, नागपूर | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर (संबंधीत उप संचालक 

कार्यालयातील) 

८ । सहाय्यक संचालक व | संबंधीत जिल्ह्यातील | जिल्हा मुख्यालयातील 
सरकारी अभियोक्ता, । सहाय्यक संचालक व | अतिरिक्त सरकारी 
जिल्हा कार्यालये सरकारी अभियोक्ता अभियोक्ता / सहाय्यक 

सरकारी अभियोक्ता 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥0१959॥॥॥9.00९.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५१८१६१२४९७७२९ 

असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


. igitally signed by Dinesh Appaji 5: 
D h DN: c=IN, hi 
iInesn rhe Depart pone A, 
st=Mi 


2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b 
‘Dinesh 


Appaji Saste i 
(दिनेश आ.सस्ते) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा 
मजला, सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई. 

२. सर्व उपसंचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

३. सर्व सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

६. निवड नस्ती/पोळ - १०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


